महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः रामाआ-१६१५/प्र.क्र.६०/चौदा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ :- १. सा.प्र.वि. शासन आदेडा क्र.रामाआ-१६१५/प्र.क्र.६०/का.१४, दि.०१.०९.२०१५ 
२. सा.प्र.वि.शासन आदेशा क्र.उसप-१३१५/प्र.क्र.१२९/का.१४, दि.३१.०८.२०१६ 
३. सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र.ससप-१११४/प्र.क्र.१०५/का.१४, दि.०९.०५.२०१७ 
४. सा.प्र.वि.शासन आदेडा क्र.रामाआ-१६१५/प्र.क्र.६०/का.१४, दि.१०.०५.२०१८ 


आदेशा 
श्री.सु.सा.चौधरी, उप सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांची संदर्भ क्र.१ येथील शासन 


आदेशान्वये राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक कार्यालयातील उप सचिव पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. श्री.सु.सा.चौधरी यांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन आदेशान्वये उप सचिव पदावर तदर्थ 
पदोन्नती देण्यात येऊन, राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक कार्यालयात उप सचिव या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली होती. 

२. तद्नंतरश्री.सु.सा.चौधरी, उप सचिव यांना संदर्भ क्र.३ येथील शासन आदेशान्वये सह सचिव पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांना राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक कार्यालयात प्रपत्र बढती देण्यात 
आली होती. श्री.सु.सा.चौधरी, सह सचिव यांना संदर्भ क्र.४ येथील शासन आदेझान्वये दि.०१.०३.२०१८ पासून 
दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

३. आता या आदेशान्वये श्री.सु.सा.चौधरी, सह सचिव, यांच्या सेवा प्रत्यावर्तित करण्यात येत असून 
प्रत्यावर्तनानंतरची त्यांची पदस्थापना नियोजन विभागात करण्यात येत आहे. या आदेशानुसार 
श्री.सु.सा.चौधरी, सह सचिव यांनी नियोजन विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०२१२१७४४३४५२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 
DN: c= = Gi ment Of Maharashti =Ge 


Imtiyaz 
Mushtaque Kazi 


(06, 

serialNumber=77a529748c5e7c1 ba7a66e81c654ba3c492fda5b29e07624 
1db1ba213ddedfde, cn=Imtiyaz Mushtaque Kazi 

Date: 2019.02.12 18:00:37 +05'30° 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन आदेश क्रमांकः रामाआ-१६१५/प्र.क्र.६०/चौदा 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 

अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/ नियोजन विभाग 
राज्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक, नाशिक-२ 

सह / उप सचिव (कार्या.६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह / उप सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/ नियोजन विभाग 
श्री.सु.सा.चौधरी, सचिव, राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ, नाशिक. 

निवड नस्ती का.१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


